निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची fas बदलीने 
पदस्थापना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.३३३(भाग-४)/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ 

२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.9८/राउश्ु-१, दि.१४.०६.२०१६ 

3) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउद्यु-१, दि.१६.०९.२०१६ 

४) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१, दि.११.०४.२०२२ 

५) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र WH. ¥30/&/9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2023/ 
दि.२१.१२.२०२३ 

६) गृह विभाग शासन आदेशा क्र.इएसटी-१२२३/प्र.क्र.३३३(भाग-४/राउशु-१, दि.२९.०१.२०२४ 


शासन Seat - 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ मधील भारत निवडणूक आयोगाच्या लोकसभा निवडणूक २०२४ 
च्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन व महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार निरीक्षक (गट- 
ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील खालील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची, 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने संदर्भाधीन क्रमांक ६ च्या आदेशान्वये विशहोष बदली करण्यात 
आली होती. सदर बदली आदेशातील खालील नमूद अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
पुर्वमान्यतेने खालीलप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव | दि. २९.०१.२४ अन्वये 


दिलेली पदस्थापना सुधारीत पदस्थापना 
za 2 3 a ढी. ___ 
गं श्री.मस्करे भरारी पथक ,जळगांव भरारी पथक,अधिक्षक,कोल्हापूर 
सदानंद बाळू 
२. | श्री.बोलधणे राजेंद्र | भरारी पथक, वर्धा दि.२९.०२.२०२४ रोजी सेवानिवृत्त 
धनराज होत असल्याने श्री. बालधणे यांचे 


यापूर्वीचे बदली आदेश रद्द करुन 
सिमा तपासणी नाका, रामटेक, 
नागपूर येथे पदस्थापना कायम 
ठेवण्यात येत आहे. 


२. सदरील आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.३३३(भाग-४)/राउशु-१ 


३. सदरहू बदली आदेशा मुख्य निवडणुक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१६१६३४०४७७२९ असा आहे. हे 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
R AV | N D R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8edacedf3f2c6e6% 
254108, postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1 BABB173F20D25ABD8 
D | G A M B A R RA O A U T E 16ED91 A9B6BOF 16C, RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 


2024.02.16 16:43:46 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
© अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, 
मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

७. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०.संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

११.संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१२.निवडनस्ती (राउशु-१ 


Cc AW A -5 


KKKKKKKKKKEKRKKRKEKKEKKERK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


